१०० खाटांचे स्त्री रुग्णालय,मालेगांव 
जि.नाशिक येथील ४२ अस्थाई पदे पुढे चालू 
ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पद॒आ - २०१९ /प्र.क्र. १५४/आरोग्य-३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
गो.ते.रुग्णालय, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: २१ मे,२०१९. 


वाचा - 
१) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग,क्रमांक स्थापना २०१५/प्र.क्र.१४२/आरोग्य -३, 
दिनांक- १४.०८.२०१७. 
२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग,क्रमांक -पदनि २०१७/प्र.क्र.२३१/आरोग्य -३, 
दिनांक- १६.०२.२०१८. 
३) आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- संआसे/कक्ष-३/टे-१२/ नवनिर्मितस्त्रीर 
मालेगांव जि.नाशिक/अपदे/सन २०१८-१९/६२०१-०२/१९, दिनांक-०८.०५.२०१९. 


शासन निर्णय- 
उपरोक्त अ.क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये मालेगांव जि.नाशिक येथे १०० खाटांचे स्त्री 


रुग्णालय स्थापन करण्यात आले आहे. तसेच अ.क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये सदर १०० खाटांच्या 
स्री रुग्णालयासाठी ४२ नियमीत पदांची निर्मिती करण्यात आळेली आहे. 


२. आताया शासन निर्णयान्वये सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रानुसार उप संचालक, आरोग्य सेवा, 


नाशिक मंडळ, नाशिक यांच्या अधिपत्याखालील १०० खाटांचे स्त्री रुग्णालय, मालेगांव जि.नाशिक 


येथील नव्याने निर्माण केलेल्या नियमीत ४२ अस्थाई पदांना दि.०१.०३.२०१९ ते दि.३०.०९.२०१९ पर्यंत 


मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


३. सदर पदांवरील खर्च खालील लेखाशिर्षातून खर्ची घालण्यात यावा आणि हा खर्च सन २०१९- 


२०२० या वर्षाकरीता मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांक पदआ २०१९/प्र.क्र.१५४/आरोग्य-३, 


मागणी क्रमांक-आर-१ 
२२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०६ - पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना - राज्य योजनांतर्गत योजना 
(०६)(०१) - मुफसल क्षेत्रातील अध्यापनेतर शासकीय रुग्णालये व दवाखाने (२२१० ०२२६) 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/आपुक,दिनांक- ०५.०३.२०१८, 
दि.०७.०९.२०१८ व दि.२१.०२.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या 


अधिकारानुसार निर्गमीत करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०५२११११७४५०११७ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Roshani 


| Dinesh Kadam Patil 
Ros h an | DN: CN = Roshani Dinesh 
. Kadam Patil, C = IN, S = 
D | al e S h Maharashtra, O = Government 


Of Maharashtra, OU = Public 
Kadam Patt 00011 
+05'30' 
(रो.दि.कदम-पाटील) 
अवरसचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा) ( लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई नागपूर 
२. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
३. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 
४. सहसंचालक,आरोग्य सेवा (रुग्णालये- राज्यस्तर), मुंबई. 
५. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन) पुणे. 
. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नाशिक मंडळ, नाशिक. 
७. जिल्हा शल्य चिकित्सक,जिल्हा रुग्णालय, नाशिक. 
८. वैद्यकीय अधिक्षक, स्त्री रुग्णालय, मालेगांव जि.नाशिक. 
९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जळगांव. 
१०. वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई. 
११. कार्यासन अधिकारी, सेवा-२/सेवा-३/ सेवा-५/अर्थसंकल्प, सा.आ.वि. मंत्रालय,मुंबई. 
१२. निवडनस्ती (आरोग्य-३) 


mn 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदआ २०१९/प्र.क्र.१५४/आरोग्य-३, 


शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक-पदआ-२०१९/प्र.क्र.१५४/आरोग्य-३, 


विवरणपत्र. 
अ.क्र पदनाम शिळी शी प एकूण प 

नियमीत पदे 

1 १_| वैद्यकीय अधिक्षक,गट-अ १५६००-३९१०० ६६०० Sa की 

२ | वैद्यकीय अधिकारी (स्री रोग व १५६००-३९१०० ६६०० | 
प्रसुती Ash) ,गट-अ 

३ | वैद्यकीय अधिकारी (बालरोग १५६००-३९१०० ६६०० शका 
तज्ञ) ,गट-अ 

४ | वैद्यकीय अधिकारी (बधिरीकरण | १५६००-३९१०० ६६०० ae 
तज्ञ) ,गट-अ 

५ | वैद्यकीय अधिकारी (क्ष-किरण १५६००-३९१०० ६६०० शके 
शास्त्रज्ञ ,गट-अ 

६ | वैद्यकीय अधिकारी (बधिरीकरण | १५६००-३९१०० ५४०० २ 
शास्त्रज्ञ ,गट-अ 

७ | वैद्यकीय अधिकारी (बालरोग १५६००-३९१०० ५४०० २ 
तज्ञ) ,गट-अ 

८ | वैद्यकीय अधिकारी (स्री रोग १५६००-३९१०० ५४०० 3 
प्रसुती Ash) ,गट-अ 

९ | वैद्यकीय अधिकारी,गट-अ १५६००-३९१०० ५४०० ५ 

| qo | प्रशासकीय अधिकारी ९३००-३४८०० ४४०० es आता 

ie कार्यालयीन अधिक्षक ९३००-३४८०० ४३०० a आका 

१२ | सहाय्यक अधिसेविका ९३००-३४८०० ४४०० er eee) 

93 परिसेविका ९३००-३४८०० ४३०० षु 

१४ | अधिपरिचारीका ९३००-३४८०० ४२०० श्र 

१५ | बालरोग परिचारीका ९३००-३४८०० ४३०० 3 

१६ | रक्तपेढी तंत्रज्ञ ९३००-३४८०० ४२०० शिश 

१७ । औषध निर्माण अधिकारी ५२००-२०२०० २८०० 1१ | 

१८ । वरिष्ठ लिपिक ५२००-२०२०० २४०० (2711 रच | 

१९ | कनिष्ठ लिपिक ५२००-२०२०० १९०० कळ आ 

२० | वस्त्रपाल ५२००-२०२०० १९०० शिक ee 

२१ | व्रणोपचारक ५२००-२०२०० १८०० का आम 

एकूण ४२ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


